दि. २६ जानेवारी, 2028 - प्रजासत्ताक वर्धापन 
दिन समारंभात चित्ररथ संचलनासाठी येणाऱ्या 
खर्चास मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: टिआरए-०१२४/प्र.क्र.२२/पोलळ-८ 
२रा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा : -9) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 
3) सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन), पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र. १८ पोआ/कक्ष-१४ 
(अर्थसंकल्प शाखा)/प्रस्ताव/कराम/२०२४, दि.१७.०१.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


भारतीय प्रजासत्ताक ७४ वा वर्धापन दिन दिनांक २६ जानेवारी, २०२४ रोजी शिवाजी पार्क, 


दादर, मुंबई येथे संपन्न होणार आहे. प्रजासत्ताक वर्धापन दिनानिमित्त होणाऱ्या विविध चित्ररथ संचलन 


समारंभामध्ये मुंबई पोळीस वाहतूक विभाग यांच्यामार्फत “Drunk and Driven” म्हणजे दारु पिऊन गाडी 


चालविणे, हा एक गंभीर गुन्हा आहे आणि त्याचे अनेक दुष्पपरिणाम होऊ शकतात हे लोकांना पटवून 


देण्याकरिता “डोन्ट ड्रिंक अँन्ड ड्राइव्ह” या विषयावर जनजागृती करण्याचा उद्देशाने त्याबाबतचा 


चित्ररथ तयार करण्याकरिता सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन), VA आयुक्‍त कार्यालय, बृहन्मुंबई यांनी 


संदर्भ क्र. 3 च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावास प्रशासकीय व वित्तीय 


मान्यता त्याचप्रमाणे ई-निविदा राबविण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


भारतीय प्रजासत्ताक ७४ वा वर्धापन दिन दिनांक २६ जानेवारी, २०२४ रोजी शिवाजी पार्क, 


दादर, मुंबई येथे संपन्न होणार आहे. सदर कार्यक्रमामध्ये मुंबई वाहतूक पोलीस यांच्यामार्फत “डोन्ट ड्रिंक 


अँन्ड ड्राइव्ह” या विषयावरील चित्ररथाचे संचळन होणार आहे. त्यानुषंगाने चित्ररथ बनविण्याकरिता 


अंदाजित खर्चाचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.:- 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०१२४/प्र.क्र.२२/पोल-८ 


अंदाजित खर्च (रुपये) 
poe! 
लाईटिंग व जनरेटर, वीज पुरवठा 
कनिष्ठ कलाकार 
एल.ई.डी. भित 


area 
a 
cere 


विडीओ gaa 
cum 


उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे चित्ररथाच्या संचलनासाठी येणारा अंदाजित खर्च 


रु.२०,३७,२७०/- (अक्षरी रुपये वीस लाख सदतीस हजार दोनी सत्तर फक्त ) इतक्या रक्‍कमेस या 


शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता तसेच चित्ररथ तयार करण्याकरिता तातडीची ई- 


निविदा राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर खर्च वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३ / प्र.क्र.३० / 2093 / विनियम, 


भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग 
(३), अनुक्रमांक (४), परिच्छेद क्रमांक २७ (२)(अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार 


मंजूर करण्यात येत आहे. 

४. सदर निधी आहरित करण्यासाठी अपर पोलीस आयुक्त, वाहतूक विभाग, मुंबई यांना 
“नियंत्रण अधिकारी” व प्रशासकीय अधिकारी, वाहतूक विभाग, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून या शासन निर्णयाद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


५. सदर चित्ररथ संचलनासाठी आवश्‍यक असलेल्या वस्तू व सेवा विकत वा भाडयाने घेताना, 


शासनाने विहीत केलेल्या कार्यपध्दतीच्या अवलंब करावा. तसेच चित्ररथ संचळनासाठी केलेल्या 


खर्चाचा संपूर्ण तपशील शासनास त्वरीत सादर करावा. सदर प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 


क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ नुसार सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०१२४/प्र.क्र.२२/पोल-८ 


अटींनुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी अपर पोलीस आयुक्‍त, वाहतूक विभाग, मुंबई यांची 
राहील. 


g. सदर खर्च गृह विभाग मागणी क्र.बी- 09, “ २०५५ पोलीस, १०८ राज्य मुख्यालय पोलीस, 


(०२) शहर पोलीस, (०२)(०१), आस्थापना, -(२०५५००९७), २१ सामुग्री व पुरवठा ” या 


लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२०२४ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in_Ul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२९१५४७४५३४२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHHAYA NATHU MALI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=cd4e9f6041c76a9f3fd5cbcbc45affce68bbd6f32230f05 
b4a2b54b875937776, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B20C807A335731 10F6D8441C862B04F58811935 
279DCAD666C42A2FABC6C24E8, cn=CHHAYA NATHU MALI 
Date: 2024.01.29 15:48:49 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. अपर पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

२. सह पोलीस आयुक्‍त (वाहतूक), वरळी, मुंबई. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा वअनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग ( व्यय-७/ विनिमय), मंत्रालय, मुंबई 

६. कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. निवडनस्ती(पोल-८), गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


